महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 

वेतन बाबीकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील माहे फेब्रुवारी,२०२३ 
या महिन्याकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - २७ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४ एप्रिल,२०२२. 
(२ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि.११ एप्रिल,२०२२. 
(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि. ०६ मे,२०२२. 
(४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि. २७ जुले,२०२२. 
(५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि. १८ नोव्हेंबर, २०२२. 
(६) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राआआ/लेखा/प्र.क्र.०३/का-०४/ 
२०२२-२३, दि.०१/०३/२०२३ चे पत्र व सहपत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील उक्त संदर्भ क्र. २, ३, ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे माहे मार्च,२०२२ ते जानेवारी, 
२०२३ या ११ महिन्यांचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. 
आता माहे फेब्रुवारी,२०२३ चे वेतन तसेच अतिरिक्त कार्यभाराचे विशोष वेतन यासारख्या वेतन 
विषयीबाबीकरीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन२०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या Sassi 
अंतर्गत रु.८३,९२,०००/-(अक्षरी रुपये त्रयाऐशी लक्ष ब्यान्नव हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनाकरिता आता पर्यंत संदर्भ क्र. २ ते ५ अन्वये उपरोक्‍त अर्थसंकल्पित 
निधीच्या ७०% च्या मर्यादेत म्हणजेच रु.५८,७४,४००/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावन्न्‌ लक्ष चौ-याहत्त्र हजार 
चारशे waa) इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने आयोगाच्या वेतन या 
बाबीकरीता एकूण अर्थसंकल्पीय निधीचया ९०% रु.७५,५२,८००/-एवढा निधी बिम्स प्रणालीवर 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 


उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी रु.५८,७४,४००/- वजा जाता रु.१६,७८,४००/- एवढा शिल्लक 
निधी आहे. आयोगाने संदर्भ क्र.६ च्या पत्रान्वये आयोगाच्या कर्मचा-याच्या माहे-फेब्रुवारी,२०२२३ 
वेतन या बाबीकरीता रु.५,१२,१९८/- एवढा निधी वितरीत करावा अशी विनंती केली आहे. 
त्यानुसार बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधी मधून रु.५,१२,१९८/- (अक्षरी रु.पाच लक्ष बारा 
हजार Ups asad फक्त) एवढा निधी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये, माहे मार्च-२०२२ ते जानेवारी-२०२३ या अकरा 
महिन्यांकरिता वितरीत निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आयोगाने शासनास सादर 
केले आहेत. अल्पसंख्याक आयोगाचे कर्मचाऱ्यांचे माहे माहे फेब्रुवारी,२०२३ चे वेतन तसेच अतिरिक्त 
कार्यभाराचे विशेष वेतन, वाढीव महागाई भत्ता यासारख्या वेतन विषयक बाबीकरीता रु.५,१२,१९८/- 
(अक्षरी रु.पाच लक्ष बारा हजार VHA अठ्ठयान्नव फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दिष्टाखाली खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस 
अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहे . 


अ. | तपशीलवार | सन २०२२-२३ आठमाही साठी वितरित । माहे फेब्रुवारी,२०२३ चे वेतन, 
क्र. लेखाशीर्ष साठी अर्थसंकल्पीय अनुदान (शा. नि. अतिरिक्त कार्यभार वेतन, 
अंदाज पुस्तिकेत दि.११/०४/२०२२ , (अर्थसंकल्पीय निधीच्या 
दर्शविण्यात दि.०६/०५/२०२२, ६% प्रमाणे) 
आलेले अनुदान दि.२७/०७/२०२२, (एकूण रुपये.) 
रुपये.) दि.१८/११/२०२२) 
(अर्थसंकल्पीय निधीच्या 
७०% प्रमाणे) 
(एकूण रुपये.) 
शि २ ३ og षु 
7 ३६,सहायक | रु.८३,९२,०००/- | रु.५८,७४,४००/- रु.५,१२,१९८/- 
अनुदाने 
(वेतन) 
एकूण | रु.८३,९२,०००/- | रु.५८,७४,४००/- रु.५,१२,१९८/- 


(अक्षरी रु.पाच लक्ष बारा हजार एकठऱी अठ्ठुयान्नव फक्त) 


४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
येत असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२२-२३ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 


दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी . या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपज्ञील, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
Utilization Certificate शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भ क्र. (१ मधील वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
यांनी करावे. 
५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग 
-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 
२०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील सर्व 
बाबींची पुर्तता करण्याच्या अटिस अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१५११५३९९१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SATA व नांवाने, 


SARANGKUMAR 

VASANTRAO PATIL कणा 
(सारंगकुमार पाटील) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. सचिव अविवि यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
३. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
८. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


